सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत शाखा 
स्थापत्य शाखेतील प्रादेशिक विभागाच्या 
अधिपत्याखाली आणणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी कामांच्या 
वावातीळ (Scope of work) विद्युत संबंधीत कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत 
अभियंत्यांकडून कार्यान्वित केळी जातात. याकरीता सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभागाकडे मुख्य 
अभियंता पासून कनिष्ठ अभियंता व त्याखालील विद्युत निरिक्षक इ. पर्यंत विद्युत अभियंत्यांची पदे 
उपलब्ध असून, त्यांच्यामार्फत विद्युत कामांचे कार्यान्वयन केळे जाते. विद्युत कामांची अंदाजित किंमत 
(इमारत कामांच्या बाबत) स्थापत्य कामाच्या साधारणतः 20-24 % इतकी असते. स्थापत्य व विद्युत कामे 
यांचे कार्यान्वयन करताना त्यांचे कंत्राटदार निविदा करार दोन्ही वेगवेगळे असतात. त्यामुळे स्थापत्य व 
विद्युत या दोन्ही कामांचे / कंत्राटदारांचे सोबत सुयोग्य समन्वय व सामंजस्य ठेऊनच कामे करणे गरजेचे 
असते. 


विद्युत कामासाठी कंत्राटदार पुर्णतः वेगळा असल्याने बहुतांशी प्रकरणी विद्युत कामांचे 
कंत्राटदार व स्थापत्य कामांचे कंत्राटदार यांच्यात समन्वय-सहकार्य व सामंजस्य रहात नाही. पर्यायाने 
वाद विवाद निर्माण होऊन त्याचा कामावर विपरित परिणाम होतो. काही प्रकरणी विद्युत कामांना तांत्रिक 
मान्यता देणे, कामांची निविदा अंतिम करणे व विद्युत कंत्राटदारास कार्यादेश देणे यासाठी बहुतांश वेळेस 
विलंब होत असल्याने उपभोक्ता विभागांचा मोठा रोष पत्कारावा लागतो. स्थापत्य व विद्युत कामांचे 
सनियंत्रण व समन्वय योग्यरित्या होण्यासाठी विद्युत विभागाच्या अभियंत्यांना विद्युत कामांसाठी 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या अधिपत्याखाली / नियंत्रणाखाळी आणण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता (विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेली सर्व मंडळ/विभाग/ 
उपविभागीय कार्यालये सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार स्थापत्य शाखेतील मुख्य अभियंता यांच्या 
नियंत्रणाखाळी आणण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्या कार्यालयासाठी कार्यालयीन कामकाजाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेली सर्व पदे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई अंतर्गत वर्ग करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०५१७४३२६६११८ असा आहे. 


४. 


प्रत, 


one GS —& 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80cb6afc2b 
733ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


R EWA | F serialNumber=B5B2DA9CB10BA8C6D55247B5E56FE2206FFE50CB 
862E223A178F18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 
Date: 2024.02.05 17:43:39 +05'30' 


(सुदिप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सह सचिव /उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर/नांदेड. 

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई. 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 


. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे (स्थापत्य /विद्युत) / दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळे 


निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन- १ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 
दि. ०५ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


विवरणपत्र 
मुख्य अभियंता । मंडळ कार्यालय | विभाग कार्यालय | उप विभाग कार्यालय 
कार्यालय 
मुख्य अभियंता, । अ) अधीक्षक १) कार्यकारी i) मंत्रालय विद्युत । iii) मलबार 
सार्वजनिक अभियंता, मुंबई । अभियंता, दक्षिण | उपविभाग टेकडी विद्युत 
बांधकाम प्रादेशिक विद्युत | मुंबई विद्युत ii) नवीन उपविभाग 
प्रादेशिक विभाग, | मंडळ विभाग विधानभवन iV) शहर विद्युत 
मुंबई विद्युत उपविभाग । उपविभाग 
२) कार्यकारी ) जे.जे.रुग्णालय | 11) वरळी विद्युत 
अभियंता, मध्य । विद्युत उपविभाग | उपविभाग 
मुंबई विद्युत ii) दादर विद्युत 
विभाग उपविभाग 
३) कार्यकारी i) मुलुंड विद्युत्‌ । 11) वांद्रे विद्युत 
अभियंता, उत्तर | उपविभाग उपविभाग 
मुंबई विद्युत 1)अंधेरी विद्युत्‌ | iv) महाराष्ट्र सदन 
विभाग उपविभाग नबी दिल्ली 
उपविभाग 
४) कार्यकारी 1) आरे विद्युत । 1) प्रकल्प विद्युत 
अभियंता, प्रकल्प | उपविभाग उपविभाग 
विद्युत विभाग  ।1) भोंगा विद्युत 
मुंबई उपविभाग 
५) कार्यकारी ) ठाणे विद्युत । 1)पालघर विद्युत 
अभियंता, ठाणे | उपविभाग उपविभाग 
विद्युत विभाग | ii) कल्याण iv) नवी मुंबई 
विद्युत उपविभाग । विद्युत उपविभाग 
६) कार्यकारी i) रायगड विद्युत | 11) सिं 
अभियंता, रायगड | उपविभाग विद्युत उपविभाग 
विद्युत विभाग  ।॥1) रत्नागिरी 
विद्युत उपविभाग 
७) कार्यकारी — | i) नाशिक विद्युत | 11) मालेगांव 
अभियंता, नाशिक | उपविभाग विद्युत उपविभाग 
विद्युत विभाग =| ii) अहमदनगर 
विद्युत उपविभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


८) कार्यकारी ) धुळे विद्युत॒ । 1) नंदुरबार 
अभियंता, धुळे | उपविभाग विद्युत उपविभाग 
विद्युत विभाग == | ii) जळगांव 
विद्युत उपविभाग 
मुख्य अभियंता, । ब) अधीक्षव ९) कार्यकारी ) पुणे विद्युत iii) ससून विद्युत 
सार्वजनिक अभियंता, पुणे । अभियंता, पुणे । उपविभाग क्र.१ । उपविभाग 
बांधकाम प्रादेशिक विद्युत । विद्युत विभाग  ।1) पुणे विद्युत 
प्रादेशिक विभाग, | मंडळ उपविभाग क्र.२ 
पुणे १०) कार्यकारी | i) Mea विद्युत | 11)अकलूज 
अभियंता, उपविभाग विद्युत उपविभाग 
सोलापूर विद्युतु॒ ।1) सातारा विद्युत 
विभाग उपविभाग 
११) कार्यकारी | i) कोल्हापूर 11) मिरज विद्युत 
अभियंता, विद्युत उपविभाग । उपविभाग 
कोल्हापूर विद्युत । क्र.१ 
विभाग ii) कोल्हापूर 
विद्युत उपविभाग 
क्र.२ 
मुख्य अभियंता, | क) अधीक्षव १२) कार्यकारी | i) औरंगाब 11) जालना 
सार्वजनिक अभियंता, अभियंता, विद्युत उपविभाग । विद्युत उपविभाग 
बांधकाम प्रादेशिक विद्युत । औरंगाबाद विद्युत | क्र.१ 
प्रादेशिक विभाग, | मंडळ, नांदेड विभाग 1)औरंगाबाद 
नांदेड विद्युत उपविभाग 
क्र.२ 
१३) कार्यकारी । 1)उस्मानाबाद iii) लातूर विद्युत 
अभियंता, विद्युत उपविभाग । उपविभाग 
उस्मानाबाद 1) बीड विद्युत 
विद्युत विभाग  । उपविभाग 
१४) कार्यकारी ।)) नांदेड विद्युत | iii) हिं 
अभियंता, नांदेड | उपविभाग विद्युत उपविभाग 
विद्युत विभाग | ii) परभणी 
विद्युत उपविभाग 
मुख्य अभियंता, | ड) seers १५) कार्यकारी | )) नागपूर विद्युत | ii) वैद्यकोय 
सार्वजनिक अभियंता, अभियंता, नागपूर | उपविभाग क्र.१  । महाविद्यालय व 
बांधकाम प्रादेशिक विद्युत । विद्युत विभाग =| ii) नागपूर विद्युत | रुग्णालय विद्युत 
प्रादेशिक विभाग, | मंडळ, नागपूर उपविभाग क्र. । उपविभाग 
नागपूर iv) भंडारा विद्युत 
उपविभाग 
)गोंदिया विद्युत 
उपविभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 


१६) कार्यकारी |) चंद्रपूर विद्युत॒ । 11) गडचिरोली 
अभियंता, चंद्रपूर | उपविभाग विद्युत उपविभाग 
विद्युत विभाग  ।1) वर्धा विद्युत 
उपविभाग 
१७) कार्यकारी (| i) अमराव iii) अकोला 
अभियंता, विद्युत उपविभाग । विद्युत उपविभाग 
अमरावती विद्युत | 1) बुलढाणा 
विभाग विद्युत उपविभाग 
१८) कार्यकारी | i) यवतमाळ 1)बाशिम विद्युत 
अभियंता, विद्युत उपविभाग । उपविभाग 
यवतमाळ विद्युत 
विभाग 
मुख्य अभियंता, । इ) अधीक्षव् कक्ष Pa 
सार्वजनिक अभियंता, दक्षता | (१९)कार्यकारी । १मुंबई शहर | १०.धुळे 
बांधकाम ब गुण नियंत्रण  । अभियंता (१) २.मुंबई उपनगर RATER 
प्रादेशिक विभाग, । मंडळ, औरंगाबाद ३.ठाणे १२.जळगांव 
औरंगाबाद (कार्यक्षेत्र संपूर्ण ४.पालघर १३.पुणे 
महाराष्ट्र) ५.रायगड १४.कोल्हापूर 
६.रत्नागिरी १५.सोलापूर 
७.सिंधुदुर्ग १६.सातारा 
८.नाशिक १७.सांगली 
९.अहमदनगर 
२०)कार्यकारी  । ९.औरंगाबाद ११.गोंदिया 
अभियंता (२) २.उस्मानाबाद । १२.भंडारा 
३.नांदेड १३.चंद्रपूर 
४.जालना १४.वर्धा 
५.लातूर १५.अमरावती 
६.बीड १६.अकोला 
७.परभणी १७.यबतमाळ 
८.हिंगोली १८.बुलढाणा 
९.नागपूर १९.बाशिम 
१०.गडचिरोली 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


